गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अथी/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक : १०/०६/२०२२ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक :शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७, दि. १ जानेवारी,२०२०. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी,२०२०. 
३) वित्त विभाग शा.परि.क्र.अर्थसं-२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४ एप्रिल २०२२. 
) 
) 


४ शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४ (अ्थी/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ दि.२७.४.२०२२ 
५) शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४ (अ्थी/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ दि.२६.५.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णयानुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या 
दरात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदर योजनेसाठी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रू.२२०.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. संदर्भ क्र.०३ 
नुसार वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी रु.३०.८० कोटी यापूर्वी कार्यालयांना वितरीत 
करण्यात आला आहे. तसेच पुन्हा माहे जुन २०२२ साठी वित्त विभागाने ७ टक्के निधी रु.१५.४० 
कोटी उपलब्ध करुन दिला आहे. तरी सदरची रक्‍कम जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण 
अधिकारी व उपनियंत्रक (शिधावाटप) या कार्यालयांना वितरण करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक, शिधावाटप यांना सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने माहे जुन २०२२ करीता रक्‍कम रू.१५,४०,००,०००/- मुक्‍त 
केलेले आहे. सदरची रक्‍कम जिल्हयांना वितरीत करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येतआहे. 

१. वर नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून “सहपत्र-अ”मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम रु.१५,४०,००,०००/-(अक्षरी 
रक्‍कम रुपये पंधरा कोटी चाळीस लाख फक्त) संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक शिधावाटप यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 

२. हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. ही रक्‍कम दुसऱ्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा 
वळती करता येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ 


३. उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात 
यावेत तसेच याबाबत आपल्या कार्यालयामार्फत कोषागारातून देयके पारीत झाल्यानंतर 
त्या महिन्यातील देयकांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रमाणक व दिनांक निहाय महिना 
संपल्यानंतर पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत महालेखापाल कार्यालयास व शासनास 
सादर करावे. 

४. सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता 
जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
यांचे कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप 
क्षेत्रासाठी अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत 
करण्याकरीता नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ 
कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

५. उपरोक्त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने यापूर्वी निर्देशित केलेल्या 
शिवभोजन अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने 
प्रदान करावे. संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची असल्याने सदर 
संस्थांच्या बँक खात्याचा तपशील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही करावी. 

६. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणीक्र.एम-२, मुख्य लेखाशीर्ष २४०८-अन्न, 
साठवण व वखार,०१-अन्न, १०१-प्रापण व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत 
नियंत्रण, (03)(23) Io रूपये थाळी योजनेसाठी अर्थसहाय्य (कार्यक्रम),(२४०८०७७२) ३३- 
अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधुन भागविण्यात यावा. 

२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र.२०२२०६१०१५१२०२८००६ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शि 
ABHAY. DONGAR णे 


MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL SUPPLY 


DHANDE ee 
(अभय धांडे ) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 


५. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 
६. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 
७. मा. मंत्री / राज्यमंत्री (सवीयांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ 


८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.मा.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
११.महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 

१२.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१४.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

१५.सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा), 

१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरणअधिकारी, 
१९.सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 

२०.सर्व सहसचिव/उपसचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ 


शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४(अ्थी/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५/दि.१०/०६/२०२२ चे 


सहपत्र अ 
(रक्‍कम हजारात) 
eat का eet ere पुर्वी वितरीत । या आदेशान्वये वितरीत एकूण वितरीत निधी 
केलेला निधी  । करावयाचा निधी 

१ ठाणे ९०६ ४५३ १३५९ 
२ | रायगड १३८५० ६९२५ २०७७५ 
ह वाला रर १२९४ ६४७ १९४१ 
४ | सिंधुदुर्ग ९१२ ४५६ निक 
प. ३१८८ १५९४ ४७८२ 
६ | पुणे ग्रामिण १२९५८ ६४७९ १९४३७ 
७ | पुणे शहर 0244 oe re 
८ | सातारा cad ae me 
alan १४२५२ ७१२६ २१३७८ 
१०| सोलापूर ग्रामिण hig a oe 
aa सोलापूर शहर रवर ही ही 
92 कोल्हापुर ५४४२ २७२१ ८१६३ 
१३ | औरगाबाद र हर a 
१४ | परभणी या यी sek 
वगर १२३९० ६१९५ १८५८५ 
an ७५७६ ३७८८ ११३६४ 
१७ | उस्मानाबाद मकी ee i 
| ae ५४८८ २७४४ ८२३२ 
ag लातूर ५४६२ २७३१ ८१९३ 
२० | हिंगोली ३८८६ १९७३ ५८२९ 
द्या ६४७८ ३२३९ ९७१७ 
को ५७४८ २८७४ ८६२२ 
२३ | नागपूर ग्रामिण > oe oar 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसठउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ 


२४ | नागपूर शहर गेली ae — 
7 a १३६०४ ६८०२ २०४०६ 
२६ | चंद्रपूर ४३९० २१९५ ६५८५ 
२७ | गडचिरोली (७९% १२९५ ३८८५ 
2¢ नाशिक १८८१२ ९४०६ २८२१८ 
२९ | ga 8११४ २०५७ ६१७१ 
ता aa ११६६२ ५८३१ १७४९३ 
३१ | अहमदनगर see i १६३३ 
३२ | नंदुरबार २९८४ १४९२ ४४७६ 
33 'अमरावती ९३२८ ४६६४ १३९९२ 
Al ae ६२६२ ३१३१ ९३९३ 
a4 | gear ४०४२ २०२१ ६०६३ 
ची pacers १३१४८ ६५७४ १९७२२ 
३७ वाशिम ५१३० २५६५६ ७६९५६ 
३८ | फ परिमंडळ ठाणे or aoe ore 
३९ | अपरिमंडळ मुंबई २१६८ १०८४ ३२५२ 
go | ई परिमंडळ मुंबई ae Ge cae 
४१ | ड परिमंडळ मुंबई ae oe कीती 
४२ | ग परिमंडळ मुंबई ae ee हड कीर 

एकूण ३०८००० १५४००० ४६२००० 


ABHAY DONGAR 


DHANDE 


Digitally signed by ABHAY DONGAR DHANDE 
DN: CN = ABHAY DONGAR DHANDE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL SUPPLY 
AND CONSUMER PROTECTION 
DEPARTMENT 

Date: 2022.06.21 12:09:28 +05'30' 


(अभय धांडे ) 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


